महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या 
संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.२६३/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: ९ एप्रिल, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन आदेडा समक्रमांक दि.२४ नोव्हेंबर २०२०. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


वाचा येथे नमूद आदेशातील तक्त्यातील अनुक्रमांक ५ येथील डॉ. समीर सदाशिव बनसोडे यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र. ५ मध्ये दि.०२.०८.२०१७ ऐवजी दि.०२.०८.२०१६ असे वाचण्यात यावे व स्तंभ क्र. ७ 
मध्ये दि.०२.०८.२०१७ ऐवजी दि.०३.०८.२०१६ असे वाचण्यात यावे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४०८१६३४२२८९१७ असा आहे. सदर शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o: ernment Of Maharashtra, 
rt postal =! , st=I tra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97d 
U nj a 420670898 1b5122e87c8346c4cc7468f821, 
seri 


rialNumber=1bd844032884bbf2167bc99 
¢d85325223aceef69d02bd455b7ca6972491 


B h arose मि यमय 10530 
(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
GASH, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, नागपूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, गडचिरोली. 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 


a (२ GS —& 


१०, 
44. 


१२. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

डॉ. समीर सदाशिव बनसोडे वैद्यकीय अधिकारी, (उपसंचलळक आरोग्य सेवा परिमंडळ, 
नागपूर यांच्यामार्फत). 

निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


